पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
कोल्हापूर पदावर न्यायीक अधिकारी यांची 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२२/प्र.क्र.११७/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२२. 
पहा : मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे राजपत्र क्र. ५-१२२३/८१/२३१६/२०२२ 
दिनांक ०९.१२.२०२२ 
शासन ज्ञापन - 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र खाजगी 
शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियम, अधिनियम १९७७ (१९७८ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक ३) च्या कलम ८ अन्वये खालील तक्त्यात नमूद न्यायीक अधिकाऱ्याची त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या पदावर पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


अ.क्र  नावव सध्या धारण करीत असलेले पद नियुक्ती झालेले ठिकाण व पद 
1 श्रीमती वैशाली निवृत्ती ढवळे, पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 

सह दिवाणी rater, कनिष्ठ | कोल्हापूर 

विभागीय आणि न्यायिक दंडाधिकारी, 

प्रथम वर्ग, वर्धा. 


२. याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात यावी. 

र सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२२०१५३२३७७४२१ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक होलार) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१.आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती SARA) AERTS राज्य,पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर 

३. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, कोल्हापूर 

७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 


